RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक १४६ ] 


शुक्रवार, नोव्हेंबर ११, २०१६ / कार्तिक २० , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २८७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

नगरविकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ 


आदेश 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व परिरक्षण कायदा , २०११ . 

क्रमांक भिनिम . २०१६/ प्र.क्र .४४५/ नवि - २३. -ज्याअर्थी, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे कर्मचारी व कामगार दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१६ 
पासून दिवाळी सणानिमित्त सानुग्रह अनुदान व इतर मागण्यांकरिता बेकायदेशीर संपावर आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, भिवंडी शहरातील साफसफाई, देखभालीसंबंधी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामात अडथळा निर्माण झालेला आहे तसेच शहरातील 
नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व परिरक्षण कायदा, २०११ ( Mah. XII of 2012) च्या कलम २ च्या पोट - कलम ( क ) च्या पोट-कलम 
( तीन) च्या तरतुदीनुसार रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील कोणतीही सेवा, सार्वजनिक आरोग्य व 
साफसफाई देखभालीसंबंधीच्या सेवा या अत्यावश्यक सेवा आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व परिरक्षण कायदा, २०११ ( Mah. XII of 2012) च्या कलम २ च्या पोट -कलम ( क ) च्या पोट- कलम 
( पाच ) अन्वये स्थानिक प्राधिकरणांच्या कामकाजाशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा किंवा पद अत्यावश्यक सेवा आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेच्या कर्मचारी व कामगारांनी केलेल्या बेकायदेशीर संपामुळे भिवंडी शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता या 
अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ शकते ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की , उक्त महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांतील संपास बंदी घालणे 
लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे . 

यास्तव , आता महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११ ( सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . १२ ) चे कलम ४ चे पोट कलम (१ ) 
च्या तरतुदीस आधीन राहून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त महानगरपालिकेच्या कर्मचारी व कामगारांस संपास मनाई करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 


शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब - २८७-१ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ११, २०१६ / कार्तिक २० , शके १९ ३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 10th November 2016 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011. 

No. BNCMC . 2016 /C.R . 445 /UD - 23. — Whereas, the employees of Municipal Corporation of 
the City of Bhiwandi-Nizampur (hereinafter referred to as “ the said Corporation ") are on strike ; 

And whereas, the health and sanitation services of Bhiwandi Municipal City Corporation 
are essential services within the meaning of sub - clause (i) of clause ( a ) of section 3 of the 
Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2011 (Mah.XII of 2012 ) ; 

And Whereas , the services and posts in connection with the affairs of the local authorities are 
also essential services within the meaning of sub -clause (v ) of clause (a ) of the said section 2 ; 

And whereas, the strike by the employees of the said Corporation is likely to disturb the said 
essential services ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that , in the public interest , it is 
necessary to prohibit the strike in the said essential service by the employees of the said 
Corporation ; 

Now , therefore, in the exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2011 (Mah . XII of 2012 ), the Government of 
Maharashtra hereby prohibits strike by the employees in the said Corporation . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME, 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


